राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत 
National Horticulture Research and 
Development Foundation (NHRDF), 
Nashik या संस्थेच्या Construction of 


farmers Hostel for Skill Development and 
Training to the farming Community, 
Chitegaon Phata, Nashik या प्रकल्पाच्या 


रु.७५८.०० BRE रक्कमेच्या कार्यक्रमास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी ,पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : राकृवि-२०२४/प्र.क्र. ४१/९-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ:-राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या ३४ व्या बैठकीचे 
इतिवृत्त-शासन पत्र जा.क्र. राकृवि -११२३/७.३.२३२/१४५, दिनांक २५/०१/२०२४ 


प्रस्तावना :- 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीची ३४ वी बैठक मा. मुख्य 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाळी दिनांक ०८.०१.२०२४ रोजी आयोजित बैठकीमध्ये 


National Horticulture Research and Development Foundation (NHRDF), Nashik या 
संस्थेचा Construction of farmers Hostel for Skill Development and Training to the farming 
Community, Chitegaon Phata, Nashik हा प्रकल्प राबविण्यास मंजूरी देण्या आली आहे. 
त्याअनुषंगाने उक्त प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
तद्नुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीची ३४ वी बैठक मा. मुख्य 
सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०८.०१.२०२४ रोजी आयोजित बैठकीमध्ये मंजूरी 
दिलेला National Horticulture Research and Development Foundation (NHRDF), Nashik 


या संस्थेच्या Construction of farmers Hostel for Skill Development and Training to the 
farming Community, Chitegaon Phata, Nashik या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०२४/प्र.क्र. ४१/९-ओ 


सदर प्रकल्पाचा बाबनिहाय तपशील खालीलप्रमाणे आहे :-. 


Project Name - Construction of farmers Hostel for Skill Development and Training to the 
farming Community, Chitegaon Phata, Nashik. 


Implementing Agency- National Horticultural Research and Development Foundation (NHRDF) 


Nashik 
(Rs. in Cr.) 
Sr. Component Project Cost 
No. 
1 | Construction of farmer’s Hostel 6.58 
Canteen and Hostel Dining Hall 
2.1) Furniture 0.35 
2.2) Aqua gurd, AC, LED Backlit 0.15 
LCD, Water Heater, 
2 Photocopier cum sprinter, 
Telephone Instrument, Genset- 
25 KVA, Fire Extinguishers, 
CCTV System, EPABX 
System, 15 All in One PC. 
2.3) Solar Unit in 100 KW 0.50 
Total 7.58 


२. सदर प्रकल्पाची अमंलबजावणी करताना राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या 
मार्गदर्शक सूचना/विहित निकष, राज्य प्रकल्प मंजूरी समितीने दिलेले निर्देश व प्रचलित कार्यपद्धतीचा 
अवलंब करण्यात यावा. 


३. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या ३४ व्या बैठकीत 
झालेल्या निर्णयानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत कार्यान्वित प्रकल्पांचे प्रलंबित 
दायित्व विचारात घेता निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


४. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत Construction of farmers Hostel for Skill Development 
and Training to the farming Community, Chitegaon Phata, Nashik. या प्रकल्प 
उपभारणीकरिता नियमित तपासणी अधिकारी म्हणून संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना तसेच विस्तृत प्रकल्प अहवालानुसार अनुदान वितरीत करण्याकरिता वार्षिक 
गुणवत्ता आणि काम प्रगती प्रमाणपत्र देणारे अधिकारी म्हणून संचालक (फलोत्पादन), कृषि 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना घोषित करण्यात येत आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
सूचनानुसार या योजनेचा आर्थिक व भौतिक अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनाला व राज्य 
शासनाला सादर होईल याची संचाळक (फलोत्पादन) यांनी दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०२४/प्र.क्र. ४१/९-ओ 


५. सदर योजनेकरीता आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योजनेचे नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून व त्यांच्या कार्यालयातील सहायक संचालक, लेखा-१ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharrashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०२१२१२४२५४७२०१ असा आहे. 
हा ओदठा डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAI 


R 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND 
HEMANT GORAKHNATH ०09, 


2.5.4.20=1775f5¢28a439e88c4c1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8c7a7ff397b2 


53053034, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

M H A Pp A N KA R serialNumber=6756123D309547BB1E152A6AEB6042BDE4040836DF541FD 
3620CA87FF8E71CC5, cn=HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
Date: 2024.02.12 12:52:27 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


) मा. मंत्री (फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई -३२ 

) मा.विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई -३२ 

) आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तलय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

) उप सचिव (राकृवियो), कार्यासन wet, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 
) 

) 

) 

) 


संचाळक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्‍तलय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
विभागीय कृषी सहसंचालक, नाशिक. 
जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नाशिक. 
सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 
११) सहसंचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५वा मजला, मुंबई -३२, 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
) माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४ प्रभारी अधिकारी, राष्ट्रीय बागवानी संशोधन आणि विकास प्रतिष्ठान, नाशिक. 
) 
) 
) 


94) Hal अधिकारी, कार्यासन 2-31, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -32 
१६) कक्ष अधिकारी, कार्यासन १४अ, कृषि व vay विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 
१७) निवड नस्ती/कार्यासन ९ओ 


मम समम ल 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


